एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रमाकरीता वेतनासाठी यडादा, 
पुणे या संस्थेस अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत (दुसरा हफ्ता) 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. टिआरएन-०४१८/प्र.क्र.२१/सीपीटीपी-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दि.१४.०३.२०१९ 


वाचा :-१) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.टिआरएन-०४१८/प्र.क्र.२१/ सीपीटीपी-अ 
दि. १९/०५/२०१८. 
२) यशदा, पुणे यांचे पत्र क्र.बजेट२०१८-१९/(१७/४/१८)/सीपीटीपी प्रज्ञा, 
दि.०७/०३/२०१९ 


प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दि. १९/०५/२०१८ नुसार एकत्रित परिविक्षाधीन 
प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत माहे एप्रिल ते जून २०१८ या कालावधीच्या वेतनासाठी यशदा या संस्थेस प्रथम 
हफ्ता रु. २,७०,०००/- इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तथापि सन २०१८-१९ या 
कालावधीत वेतनावर एकूण रु.४,०२,४७४/- इतका खर्च झाल्याने उर्वरित रु. १,३२,४७४/- इतका 
निधी उपलब्ध करून देण्याची उपरोक्‍त वाचा येथील अनुक्रमांक २ येथील पत्रान्वये यशदा या संस्थेने 
विनंती केली आहे. त्यास अनुसरून यऱांवतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या 
संस्थेला रु. १,३२,४७४/- इतका निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

२. विचारांती सदर शासन निर्णयान्वये यशंवतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 
या संस्थेस “ए-४, २०७० इतर प्रशासकीय सेवा ००-००३ प्रशिक्षण (००)(१२) यशदा, पुणे या संस्थेस 
परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी सहायक अनुदान (२०७० ०८७१) ३६ ,सहायक अनुदान (वेतन)” 
या लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात दुस-या हप्त्याप्रित्यर्थ रु. १,३२,४७४/- ( अक्षरी 
रु. एक लाख बत्तीस हजार चारशे चौ-याहत्तर) इतका निधी वितरीत करण्यास पुढील अटी व शर्तीच्या 
अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ) संचालक, यशदा, पुणे या संस्थेने प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाइतकीच रक्‍कम कोषागारातून 
आहरित करण्याची दक्षता घ्यावी. 


झासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन-०४१८/प्र.क्र.२१/सीपीटीपी-अ 


आ) सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात केलेल्या खर्चाचा ताळमेळ करण्याची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी यांची 
राहील. 

इ) यशदा, पुणे या संस्थेने वितरित करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र महाळेखापाल, लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर व शासनाला 
सादर करावे. 


३. यडववंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे यांनी उपरोक्त अनुदानामधून 
केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके ठेवण्यात यावी. सदर लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर यांना राहतील. 
४. खयडववंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या संस्थेचे आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी संस्थेस वितरित करण्यात येत असलेल्या अनुदानाची रक्‍कम रु. १,३२,४७४/- (अक्षरी 
रु. एक लाख बत्तीस हजार चारशे चौ-याहत्तर) आहरित करावी. 
च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३१४१३१६४४९००७ असा आहे. सदर आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Leena Ashish 
Sankhe 
Date: 2019.03.14 15:08:50 +05'30' 


(लि.आ.संखे) 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 


१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
२. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रश्ञासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 

३. लेखाधिकारी, यशदा, पुणे (३ जादा प्रतीसह) 

४. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, (संगणक शाखा), मुंबई 

५. जिल्हा कोषागार कार्यालय, पुणे 

६. वित्त विभाग (व्यय-४/ अर्थसंकल्प-१४), मंत्रालय, मुंबई 

७. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन-२५, मुंबई-३२ 

८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


